प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा 
फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता 
स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरावरील 
जिल्हा संनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती मधील 
अशासकीय सदस्यांची नेमणूक रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२३३/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० वा मजला, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई -०१ 
दिनांक: १९ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9७४/आरोग्य-६, दिनांक २६ 
फेब्रुवारी, २०१९. 
२) मा. मुख्य सचिव, कार्यालयाची दिनांक १५.०७.२०२२ ची टिप्पण्णी. 


प्रस्तावना :- 

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयामधील “परिशिष्ट-१” नुसार जिल्हास्तरावर 
जिल्हा संनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीमधील अ.क्र.५ नुसार 
मा. पालकमंत्री यांनी नियुक्‍त केलेले “एक अशासकीय प्रतिनिधी” आहे. त्या अनुषंगाने सांगली व सातारा 
जिल्हयात नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयामधील “परिशिष्ट-१” नुसार जिल्हास्तरावर 
गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हा संनियंत्रण व तक्रार निवारण समितीमध्ये aS व सातारा जिल्हयात 
नियुक्‍त करण्यात आलेले अशासकीय सदस्य डॉ. पृथ्वीराज पाटील व श्री. राजकुमार पाटील यांची नियुक्‍ती 
या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०११९१७५०४०८९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ned by Sanjay Dattaram Mahadeshwar 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
HEALTH DEPARTMENT, 


c=IN, ०5. 
०५१ H 


Sanjay 
Dattaram = 


(संजय महाडेश्वर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१)मा. राज्यपाल यांचे सचिव राजभवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांक्रःसंकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२३३/आरोग्य-६,दिनांक १९ जानेवारी, २०२३ 


२)मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३)मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४)मा.मंत्री (सा.आ. व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५)मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६)मा. मंत्री (महिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७)मा. मंत्री (कामगार विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८)मा. मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९)मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०)मा. मंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

१२)अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३)प्रधान सचिव, वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४)प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५) प्रधान सचिव, (सा.आ. व कु.क.), मंत्रालय, मुंबई 

१६) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७)प्रधान सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९)प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०)प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१)सचिव, कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२)महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२३) मूख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी मुंबई 

२४) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

२५)संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

२६)संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

२७)सर्व कार्यासने, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मंबई 

२८) निवड नस्ती. 


